सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना तात्पुरता 
निवारा केंद्रांचा (Tent) पुरवठा केल्याबद्दल मे. 
लाईफ लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम यांचे 
देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. o A, २०२४. 


वाचा:- १) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी यासाठी प्राप्त प्रस्ताबाबत तांत्रिक मुल्यमापन समितीचे दि. १९ 
एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

२) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. ०५ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

3) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त निधीतून प्रतिसाद यंत्रणेनी मागणी केलेल्या साहित्य 
खरेदी करण्याबाबतचे दि. २६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेशा. 

४) या विभागाचे दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीचे पुनःप्रत्यायी आदेशा. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगात 
क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतून आवश्‍यक साहित्य खरेदी करिता राज्यातील 
विविध प्रतिसाद यंत्रणेकडून मागणी करण्यात आली होती. यापैकी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
प्रस्तावानुसार, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी आपत्तीजन्य परिस्थितीमध्ये आरोग्य विषयक 
सेवांच्या कामासाठी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता ४ ५ ४ मी. आकाराच्या एकूण १७४५ 
टेंटची (तात्पुरता निवारा केंद्र) मागणी केली होती. सदर प्रस्तावास संदर्भ क्र. १ च्या बैठकीत तांत्रिक 
समितीने मान्यता दिली असून संदर्भ क्र. २ च्या बैठकीत पहिल्या टप्यात प्रायोगिक स्तरावर राज्यातील 
३५५ तालुक्यांकरिता प्रत्येकी एक या प्रमाणे एकूण ३५५ टेंट (तात्पुरता निवारा केंद्र) खरेदी करण्यास 
मान्यता दिली. त्यानंतर दि. २६ डिसेंबर २०२३ रोजी या प्रस्तावास संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उपरोक्‍त खरेदी करिता मे.लाईफ लाईन सिक्युरिटी अंड सिस्टीम 
यांना दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजी २१३ टेंट (तात्पुरता निवारा केंद्र) पुरवठा व त्याचे प्रशिक्षणाबाबत 
संदर्भ क्र. ४ नुसार पुनःप्रत्यायी आदेशा व नियमाप्रमाणे पुरवठादारासोबत करार करण्यात आला. सदर 
कराराप्रमाणे पुरवठादाराने ३४ जिल्ह्यांना २१३ टेंट चा पुरवठा केला असून त्याकरिता त्यांनी सादर 
केलेले देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 


शासन निर्णय:- 

१. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगात क्षमता 
बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतून आवश्‍यक साहित्य खरेदी करिता जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण व महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांनी टेंटची (तात्पुरता निवारा केंद्र) मागणी केली होती. 
याकरिता GeM पोर्टल मार्फत निविदा प्रक्रिया पार पडून मे.लाईफ लाईन सिक्युरिटी & सिस्टीम या 
कंपनीला सदर टेंट पुरवठा करण्याबाबत आदेशा देण्यात आले. या कंपनीतर्फे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण व महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांना पुरविण्यात आलेल्या टेंटचे (तात्पुरता निवारा केंद्र) 
specification व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या टेंटचे (तात्पुरता निवारा केंद्र) 
specification व किंमत एकच असल्याने उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्णय क्र.३.३.२ अन्वये, मे.लाईफ लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम यांना 
दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजी २१३ टेंट (तात्पुरता निवारा केंद्र) पुरवठा व त्याचे प्रशिक्षणकरण्याबाबत संदर्भ 
क्र.४ नुसार पुनःप्रत्यायी आदेश देण्यात आले असून नियमाप्रमाणे पुरवठादारासोबत करार करण्यात आले 
आहे. 


वस्तू / सेवा तपशील | संख्या | प्रती नग किंमत एकूण किंमत 
8X ¥ टेंट (तात्पुरता निवारा केंद्र) २१३ ४,६६,९१६/- ९,९४,५३,१०८/- 
पुरवठा व प्रशिक्षण २१३ ६८७.७६/- १,४६,४९३/- 
एकूण (करासह) ९,९५,९९,६०१/- 
२. उपरोक्त पुनःप्रत्यायी आदेशानुसार मे. लाईफ लाईन सिक्युरिटी सिस्टम यांनी ४9९४ आकाराच्या 


एकूण 293 टेंटचा (तात्पुरता निवारा केंद्र) पुरवठा खालील प्रमाणे ३४ जिल्ह्यांना केला असून त्याचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र जिल्हा टेंट संख्या । अ.क्र जिल्हा टेंट संख्या 
१ ठाणे २ १८ बीड & 
२ पाळघर ८ १९ परभणी ४ 
३ रायगड १० २० हिंगोली २ 
४ रत्नागिरी ९ २१ नांदेड ८ 
5 सिधुदुर्ग ८ २२ लातूर प 
नि पुणे १६ २३ धाराशिव षद 
सातारा & २४ अमरावती षु 
सांगली & २५ अकोला ३ 
९ सोलापूर १८ २६ वाशीम २ 
qo । कोल्हापूर G २७ बुलढाणा 8 
११ नाशिक १० २८ यवतमाळ & 
१२ धुळे 8 28 नागपूर 4 
93 नंदुरबार ६ ३० वर्धा 3 
१४ जळगाव ८ ३१ भंडारा ३ 
१५ अहमदनगर 9 32 गोंदिया ४ 
१६ छ. संभाजी नगर 4 ३३ चंद्रपूर 9 
१७ जालना ४ ३४ गडचिरोली ७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 


३. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मे. लाईफलाईन सिक्युरिटी व सिस्टिम, रायपूर या 
कंपनीने atts ३४ जिल्ह्यांमध्ये ४ x ४ मी. आकाराच्या 293 टेंटचा (तात्पुरता निवारा केंद्र) 
समाधानकारक पुरवठा केला असून सबंधित जिल्ह्यांना सर्व टेंट सुयोग्य व सुस्थितीत प्राप्त 
झाल्याबाबतचे पुरवठा प्रमाणपत्र (चलन) विभागास देयकासोबत सादर केली आहेत. त्यासाठी 
पुरवठादाराने रू. ९,९४,५३,१०८/- (अक्षरी रू. नऊ कोटी ARMA लक्ष त्रेपन्न हजार एकऱोे आठ 
फक्त) (सर्व करासह) एवढ्या रक्कमेचे देयक विभागास सादर केले असून ते अदा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६ लेखाशिर्ष (२२४५) नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी 
सहाय्य, उपप्रधान लेखाशिर्ष ८० सर्व साधारण, गौणशिर्ष ९१ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च (९१) (09) पुर्वतयारी व क्षमताबांधणी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४१८८) ३१, 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 
५. उपरोक्त निधी आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय 
सल्लागार तथा सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदर आदेशा वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.०८/२०२४/व्यय-९, दि. २५ जानेवारी, २०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०५०७११५८५५०११९ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 
H | T E N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1170c73752038d1c4f8b3a8c1729f3f55bd8bd13206e 
YA D A O R A O ed4aead7 1a63b3f1 dcee, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A 12409629 
1549EBA836EE89EC1 1CB9F688D5, cn=HITENDRA YADAORAO 
DUFARE पण 
Date: 2024.05.07 16:26:19 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१. प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. महाळेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. वित्तीय MAMI तथा सहसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती, आव्यप्र-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


